समग्र शिक्षा या केंद्रपुरस्कृत योजनेंतर्गत शिक्षक 
शिक्षण या योजनेसाठी सन २०२०-२०२१ या 
आर्थिक वर्षातील अनुसूचित जाती उपयोजना 
लेखाशीर्षांतर्गत उर्वरित केंद्र शासनाचा हिस्सा व 
त्यास अनुसरुन राज्य शासनाचा समरूप हिस्सा 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः निधिवि-२०२०/प्र.क्र.५०/प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० O32, 
दिनांक :- २६ आक्टोबर, २०२० 


१) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.एफ. क्र.9-२/२०२०- आय एस -१२ 
(एससी) दिनांक २७ एप्रिळ, २०२० 

2) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिळ, २०२० 

३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग झासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२०/ प्र.क्र.०४/ 
अर्थसंकल्प (विघयो), दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२० 

४) शालेय शिक्षण विभाग समक्रमांकित शासन निर्णय दि. २१ जुले २०२० 

५) शासन निर्णय क्र. निधिवि-२०२०/प्र.क्र.५०/प्रशिक्षण दि. ७ सप्टेंबर, २०२० 


शासन शुध्दीपत्रक - 
शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०२०/प्र.क्र.५०/प्रशिक्षण दिनांक: ७ सप्टेंबर, २०२० मधील 
परिच्छेद क्र. ३ खालीलप्रमाणे आहे:- 
“सदर निधी आहरित करून वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव/कक्ष अधिकारी ( लेखाशाखा ), शालेय 
शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तर उप सचिव, शालेय शिक्षण व 
क्रीडा विभाग, मंत्रालय यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” 


त्याऐवजी खालील परिच्छेद वाचावा:- 

“ सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी व 
संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” 


शासन निर्णय दि. ७ सप्टेंबर, २०२० मधील इतर अटी कायम ठेवण्यात येत आहेत. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः निधिवि-२०२०/प्र.क्र.५०/प्रशिक्षण 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२०१०२६१३२६५३८९२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


०८ «७ AD -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAJ E N D RA Digitally signed by RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 
DN: c=IN, o=Government Of Maharasht SCHOOL EDUCATION & 
SPORT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharash 
S HA N KA R RAO 2.5.4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce63fa7 
Oc45cf755d 
INumber=01d5ac9d227fcf738d4d5a366976c83175db4f0584118 
07fb1031¢17dd155677, cn=RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 
Pp AWA R Date: 2020.10.26 13:30:47 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


७. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय विभाग), यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 


१४ 
१५ 


ae 


. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र शासन, पुणे 

.राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा, चर्नीरोड, मुंबई 

aan (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
.संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे 
. शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य पुणे 

. संचालक (प्रौढ व अल्पसंख्याक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (१/२), मुंबई/नागपूर 

. महाळेखापाल (लेखा परिक्षा), १/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

. सर्व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) 

१६. 
१७. 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 


१८ अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१९. 


निवडनस्ती (प्रशिक्षण) 
पृष्ठ २ पैकी २ 


